कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, वसई 
खाडीपूल, वर्सोवा, मुख्यालय कोकण भवन, नवी 
मुंबई या कार्यालयाचा समावेश मुख्य अभियंता 
(राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई या कार्यालयाच्या 
सुधारित आकृतीबंधात करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ : १ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.१५ सप्टेंबर, २०२३. 
२) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई यांचे क्र.मु.अ.रा.म./का-२(आस्था)/आ.बं./ 
३५२५/२०२३, दि.२७ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई या 


कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध शासन निर्णय, दि.१५ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. 
कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, वसई खाडीपूल, वर्सोवा, मुख्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई हे 
कार्यालय मंजूर पदांसह मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई या कार्यालयाच्या सुधारित आकृतीबंधात 
समाविष्ठ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, वसई 
GSTS, वर्सोवा, मुख्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई या कार्यालयाचा समावेश मंजूर पदांसह मुख्य अभियंता 
(राष्ट्रीय महामार्ग) कार्यालयाच्या सुधारित आकृतीबंधात केल्यानंतर शासनावर कोणताही अधिकचा आर्थिक भार 
पडणार नसल्यामुळे सदर प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत चक्रीय पद्धतीने मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 
शासन निर्णय :- 

कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, वसई खाडीपूल, वर्सोवा, मुख्यालय कोकण भवन, नवी 
मुंबई या कार्यालयाचा समावेश मंजूर पदांसह मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई या कार्यालयाच्या 
सुधारित आकृतीबंधात करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार कार्यकारी 
अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, वसई खाडीपूल, वर्सोवा, मुख्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई या 
कार्यालयासाठी मंजूर असलेल्या खालील पदांचा समावेश मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई या 


कार्यालयाच्या सुधारित आकृतीबंधात करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


अ.क्र पदनाम श्रेणी (सातव्या वेतन आयोगानुसार) मंजूर पदे 
शिळ कार्यकारी अभियंता एस-२३: ६७७००-२०८७०० "अ. _| 
२ | सहायक अभियंता श्रेणी-२ एस-१६: ४४९००-१४२४०० २ 
३ | कनिष्ठ अभियंता एस-१५: ४१८००-१३२३०० ३ 
४ | प्रथम लिपिक एस-१३: ३५४००-११२४०० pd 
4 | आरेखक एस-१०: 28200-82300 शि 
एस-१४: ३८६००-१२२८०० 

(०४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
६ | वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० २ 
७ | कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक | एस-६: १९९००-६३२०० ३ 
८ | वाहनचालक एस-६: १९९००-६३२०० pd 
९ | Bras एस-१: १५०००-४७६०० ४ 
| qo चौकीदार एस-१: १५०००-४७६०० य. | 
एकूण १९ 


२. वर नमूद संवर्गातील रिक्‍त पदांवर वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार पदभरती करण्यात 


येईल. 


3. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीने चक्रीय पद्धतीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२९/सेवा-९, दि.२६ मार्च, २०२४ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४०८११३९१७६९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY DHANANJAY = 
TAVAREJ ट्र 


(संजय ध. तवरेज) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


०५१०४९ WORKS DEPARTMENT, 
Ab97121beSc1eS5042e70e6f7e4F 


124901 9B739E21 ACSE63943B494DC 


२) अधीक्षक अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नवी मुंबई/पुणे/ 


नागपूर/छत्रपती संभाजी नगर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


प्रत :- 
१) मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) /सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५) महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
६) सर्व सह सचिव / उप सचिव /अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) उपसचिव, मा. मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, ars (पूर्व, मुंबई. 
जिल्हा व कोषागार अधिकारी, पुणे / रायगड / नागपूर/छत्रपती संभाजी नगर. 
कार्यासन आ.पु.क. / सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन प्रशासन-१ निवडनस्ती. 


Go 
99 
१२ 
१३ 


Se VS वय य 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


